महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.४६/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ३० जुलै, २०२१ 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), (२) व (३) अनुसार खाली नमूद केलेल्या मंत्रालयीन 
विभागातील निम्नश्रेणी लघुलेखकांची आंतरविभागीय बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ 
मध्ये दर्शविलेल्या विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


श्री/ निम्नश्रेणी सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
श्रीमती । लघुलेखकाचे नांव 


२ ३ 18४ ५ 


श्री ज.द.कुलकर्णी सामान्य प्रशासन विभाग विधि व न्याय विभाग 


| 0] .o [mes 


श्रीमती | पू.अ.बागूल विधि व न्याय विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 


षु. 


उपरोक्त नमूद कर्मचाऱ्यांना दि.०२ ऑगस्ट, २०२१ (मं.पू) पासून रकाना क्र.४ मधील नमूद विभागातून 
एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


सदर आदेश हेच कार्यमुक्‍ततेचे आदेश असून संबंधित विभागांनी नव्याने आदेशा काढण्याची आवश्‍यकता 
नाही. 


सदर कर्मचारी दिनांक २ ऑगस्ट,२०२१ (म.पू) रोजी बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले नसल्याचे 
निदर्शनास आल्यास त्यांचेविरुद्ध शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१८६/१६/कार्यासन १४, दिनांक 
२३ डिसेंबर २०१६ मधील तरतूदींनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांची बदली रद्द करणे अथवा त्यासाठी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या 
दबाव आणल्यास संबंधितांची कृती गैरवर्तणूक समजण्यात येईल. 

सदर बदल्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे असल्यामुळे बदली झालेल्या सर्व निम्नश्रेणी 
लघुलेखकांचे दिनांक ३१.७.२०२१ पर्यंतचे वेतन ते सध्या कार्यरत असलेल्या विभागाने काढावे. 
दिनांक १.८.२०२१ पासूनचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत बदलीपूर्वीच्या विभागाकडून काढण्यात येऊ 
नये. सदर वेतन संबंधित निम्नश्रेणी लघुलेखक बदलीच्या विभागात हजर झाल्यानंतर बदलीनंतरच्या 
विभागाने काढावे व तसा अहवाल सामान्य प्रशासन विभागास सादर करावा. दिनांक १.८.२०२१ 
पासूनचे वेतन बदलीपूर्वी कार्यरत असलेल्या विभागातील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने अदा 
केल्यास त्यांना व्यक्‍्तिठा: जबाबदार धरण्यात येईल अज्ञा सूचना सर्व प्रशासकीय विभागांना देण्यात येत 
आहेत. तसेच बदली केलेल्या सर्व निम्नश्रेणी लघुलेखकांचे दिनांक ३१.७.२०२१ पर्यंतचे वेतन सध्या 
कार्यरत असलेल्या विभागाने अदा करावयाचे असून, दिनांक १.८.२०२१ पासूनचे वेतन बदली झालेल्या 
विभागामार्फत अदा करावयाचे असल्याबाबत अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांनाही कळविण्यात 
येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः बदळी-२०२१/प्र.क्र.४६/१४-अ, दिनांक ३०जुले, २०२१ 


७. मंत्रालयीन विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार 
बदलीनंतरच्या प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्रमांक : कअनि- 
१११६/प्र.क्र.३२/१४-ब, दिनांक २३.५.२०१६ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार 
विभागात बदलीने रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना बदलीनंतरचे प्रशिक्षण संबंधित मंत्रालयीन विभागांनी 
आयोजित करावे. 


८. संबंधित विभागानी सदर कर्मचारी त्यांचे विभागात रुजू झाल्याबाबतची माहिती सामान्य प्रशासन विभाग 
(कार्यासन 98-3) यांना त्वरीत सादर करावी. 
९. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७३०१७५५१०८६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Gajanan Bhimrao 
Gurav 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित निम्नश्रेणी लघुलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग 
सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग 
आंहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग 

त्यांना कळविण्यात येते की, बदली केलेल्या सर्व निम्नश्रेणी लघुलेखकांना 
दिनांक ०२.०८.२०२१ (म.पू) पर्यंत कार्यमुक्त करणे saad असून कार्यमुक्त 
केलेल्या निम्नश्रेणी लघुलेखकांचे दिनांक ३१.७.२०२१ पर्यंतचे वेतन ते सध्या कार्यरत 
असलेल्या विभागाने काढावे. दिनांक १.८.२०२१ पासूनचे वेतन बदलीपूर्वी कार्यरत 
असलेल्या विभागातील संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी अदा केल्यास त्यांना 
याबाबत व्यक्तिठाः जबाबदार धरण्यात येईल व त्यांच्याविरुध्द नियमानुसार योग्य ती 
कारवाई करण्यात येईल. 
५ afer व लेखा अधिकारीमुंबई 

त्यांना कळविण्यात येते की, बदली केलेल्या सर्व निम्नश्रेणी लघुलेखकांचे 

दिनांक ३१.७.२०२१ पर्यंतचे वेतन सध्या कार्यरत असलेल्या विभागामार्फत अदा 
करावयाचे आहे. दिनांक १.८.२०२१ पासूनचे वेतन बदली झालेल्या विभागामार्फत अदा 
करावयाचे आहे. सदर सूचनांचे काटेकोरपणे पाळन करण्यात यावे. 


६ निवड नस्ती (संग्रहार्थ /कार्यासन 48-31) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


